महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाकडे दाखल 
केलेली व बराच काळ प्रलंबित असलेली 
प्रकरणे त्वरीत निकालात काढण्यासाठी 
निर्माण करण्यात आलेल्या पाचव्या 
खंडपीठाला मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र. : मविन्या १०१८/प्र.क्र.१७३/वि.प्र.४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि.०१ ऑक्टोबर, २०२१. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.मविन्या-१००२/प्र.क्र.२०३/२००२/वि.प्र.४, दि.१७.११.२००५, 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: मविन्या-१०१०/प्र.क्र.२८८/वि.प्र.४, दि.२२.०२.२०११, 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: मविन्या-१०१३/प्र.क्र.२९७/वि.प्र.४, दि.१६.११.२०१३, 
४ शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: मविन्या-१०१४/प्र.क्र.२८५/वि.प्र.४, दि.०४.०९.२०१४, 
५) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: मविन्या-१०१५/प्र.क्र.३३७/वि.प्र.४, दि.०६.११.२०१५, 
६) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: मविन्या-१०१५/प्र.क्र.३३७/वि.प्र.४, दि.२८.१०.२०१६, 
) 
) 
) 


७ शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: मविन्या-१०१५/प्र.क्र.३३७/वि.प्र.४, दि.१५.११.२०१७, 

८) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: मविन्या-१०१८/प्र.क्र.१७३/वि.प्र.४, दि.२०.१०.२०१८, 

९) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: मविन्या-१०१८/प्र.क्र.१७३/वि.प्र.४, दि.१०.११.२०२०, 
१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: मविन्या-१०२१/प्र.क्र.२२/वि.प्र.४, दि.२३.०८.२०२१. 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाकडे विक्रीकरासंदर्भात प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकालात 


काढण्यासाठी संदर्भाधीन दि.१७ नोव्हेंबर, २००५ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र विक्रीकर 
न्यायाधिकरणाच्या पाचव्या व सहाव्या खंडपीठाची निर्मिती करण्यात आली. त्यानंतर संदर्भ क्र.२ येथील 
शासन निर्णयान्वये सहावे खंडपीठ दि.०१.०३.२०११ पासून त्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या पदांसह 
बरखास्त करण्यात आलेले आहे. संदर्भ क्र.९ येथील शासन निर्णयान्वये पाचव्या खंडपीठासाठी दिनांक १७ 
नोव्हेंबर, २०२० पासून पुढे १ वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र.१० येथील शासन 
निर्णयान्वये पाचव्या खंडपीठाकरीता असलेल्या ५ अस्थायी पदांना दि.२८/०२/२०२२ पर्यंत किंवा पाचव्या 
खंडपीठाच्या व्यवस्थेबाबत पुढील निर्णय होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. सद्य:स्थितीत महाराष्ट्र 
विक्रीकर न्यायाधिकरणाकडे माहे जुले २०२१ मध्ये एकूण प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ६३४८ इतकी आहे. 
सदर प्रलंबित प्रकरणाची संख्या विचारात घेऊन, महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या पाचव्या 
खंडपीठाला मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मविन्या १०१८/प्र.क्र.१७३/वि.प्र.४ 


शासन निर्णय :- 

वरील सर्व बाबींचा सर्वकष विचार करुन, महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाकडे प्रलंबित 
असलेली प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी मुंबई येथील महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या पाचव्या 
खंडपीठास, या आदेशाद्वारे दि.१७ नोव्हेंबर,२०२१ पासून पुढील १ वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 
२. दि.१७ नोव्हेंबर,२००५ च्या शासन निर्णयान्वये घातलेल्या अटी पाचव्या खंडपीठाकरीता 
तशाच लागू राहतील. 
३. उपरोक्त बाबींवर होणारा खर्च “मागणी क्र.जी-१, २०४०, विक्री, व्यापार इत्यादी वरील कर 
(00) १०१- वसूली खर्च (०२) महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण (०२) (०१) महाराष्ट्र विक्रीकर 
न्यायाधिकरण (२०४० ००६२)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ व २०२२-२३ च्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०११४१३०९०६६७०५ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरी साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MANJUSHA ५१1. 


(मंजुषा साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१) राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 
२) अध्यक्ष, महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण, वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 
३) विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 
४) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई, 
५) महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र. मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८) कार्यासन अधिकारी, प्रशासन-४/वि.प्र.१,२,३, 
९) निवडनस्ती- विक्रीकर प्रशासन ४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


